मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई 
हे कार्यालय व या कार्यालयाशी संलग्न असलेली 
कार्यकारी अभियंता, नियंत्रण व तपासणी कक्ष, 
मुंबई व कार्यकारी अभियंता, विद्युत पथक (नर्मदा) 
मुंबई व का. अ. जलविद्युत व उपसा सिंचन 
गुणनियंत्रय विभाग, कळवा, ठाणे या 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
५२ पदांना दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ 
पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. सीओई -२०१९/प्र.क्र.४२/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :०१.०४.२०१९. 


संदर्भः १) शासन निर्णय क्रमांकःसीओई २०१९/प्र.क्र.४२/ज.वि., दिनांक ३०.०३.२०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक : 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, (वि), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई हे कार्यालय व 
त्यांच्या कार्यालयाशी संलग्न असलेल्या कार्यकारी अभियंता, नियंत्रण व तपासणी कक्ष, मुंबई व 
कार्यकारी अभियंता, विद्युत पथक (नर्मदा) मुंबई व का. अ. जलविद्युत व उपसा सिंचन गुणनियंत्रण 
विभाग, कळवा, ठाणे या कार्यालयांतील ५२ नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दिनांक 
०१.०३.२०१९ ते दिनांक ३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ मंजूर करण्यात आलेली आहे. 


२. संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.? “या आस्थापनेचा खर्च " ४८०१ वीज 
प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च, (००१)संचालन व प्रशासन, (०५) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत 
प्रकल्प, मुंबई, (०५)(०१) पंप बसवलेली घाटघर जलाशय योजना (कार्यक्रम) (४८०१ ३८७६) व ४८०१ 
वीज प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च, (००१) संचालन व प्रशासन, (०५) मुख्य अभियंता (विद्युत), 
जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई, (०५) (०२) सरदार सरोवर प्रकल्प (कार्यक्रम) (४८०१ ३८८५) तसेच मागणी 
क्र.आय-५, ४८०१, वीज प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च (०६) अधीक्षक अभियंता , घाटघर (विद्युत व 
यांत्रिकी) मंडळ, कळवा, ठाणे (०६)(०२)-कुंभे जलविद्युत प्रकल्प (कार्यक्रम) (४८०१ ३९०२) या 
लेखाशीर्षाखाळी खर्ची टाकावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा.” 
याऐवजी खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा : 


“या आस्थापनेचा खर्च “ ४८०१ वीज प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च, (००१) संचालन व 
प्रहसन, (०५) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई, (04)(09) पंप बसवलेली घाटघर 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सीओई -२०१९/प्र.क्र.४२/जवि 


WSR योजना (कार्यक्रम) (४८०१ ३८७६) व (04)(02) सरदार सरोवर प्रकल्प (कार्यक्रम) (४८०१ 
३८८५) व मागणी क्र.आय-५, ४८०१ वीज प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च (०५) मुख्य अभियंता (विद्युत), 
जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई (०२) कुंभे जलविद्युत प्रकल्प (कार्यक्रम) (४८०१ ३९०२)” लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


3. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१९०४०११७४१५७८५२७ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Dnyandeo Ananda 
Bagade यी 
(ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित: 

१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/ नागपूर. 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/ नागपूर. 

३. मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई. (५ प्रती) 

४. ज.वि. संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


